पंचायत समिती, दिग्रस (जि. यवतमाळ) 
येथील नवीन प्रशासकीय इमारत 
बांधकामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 

ग्रामविकास विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२३/प्र.क्र.२५३/बांध-४ 
५ वा मजला, 24 ASS पथ, बांधकाम भवन, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई. Yoo 009 
तारीख: ०१ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा - 
१) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०१६/प्र.क्र.४२/बांधकाम-४, 
दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१७. 
२) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांकः 
क्र /यजिप/बांध-२/तांशा-२/२३२१/२०२२, दिनांक २९ ऑगस्ट, २०२२. 


३) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांकः 
क्र/यजिप/बांध-२/तांशा-२/२०३२/२०२२, दिनांक ५ सप्टेंबर, 2023. 


प्रस्तावना - 


अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांनी वाचा मधील 
अनुक्रमांक २ व 3 येथील पत्रांन्वये, पंचायत समिती, दिग्रस (जि. यवतमाळ) येथील नवीन प्रशासकीय 
इमारतीच्या बांधकामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केळी आहे. 


०२. ग्राम विकास विभागाच्या उक्त वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१७ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, दिग्रस पंचायत समिती (जि. यवतमाळ), येथील नवीन प्रशासकीय 
इमारत बांधकामाच्या रू.४९१.६५ लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या बांधकामास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. पंचायत समिती, दिग्रस (जि. यवतमाळ) नवीन प्रशासकीय इमारतीचे 
बांधकाम ९५ % पुर्ण झालेले आहे. मुळ मंजुर आराखड्यामधल्या आर. सी. सी. डिझाईननुसार 
करारनाम्याच्या मंजुरीनंतर काम करण्यात आले. या डिझाईननुसार काम करणे आव्यक असल्याने 
डिझाईन मधील खोदकामामुळे परिमाणात वाढ झाली आहे. तसेच आर. सी. सी. डिझाईनुसार राफ्ट 
फाऊंडेशन च्या जाडी मध्ये, काँक्रीट व स्टिलच्या बाबींमध्ये वाढ झाल्यामुळे परिमाणात वाढ झाली 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२३/प्र. क्र. २५३/बांध-४ 


आहे. वेस्ट साहित्य वाहून नेण्याकरीता जादा बाब मंजुर करुन घेण्यात आली त्यामुळे परिमाणात वाढ 
झाली आहे. मुळ प्रशासकीय मान्यतेमध्ये किंमत निर्देशांक समाविस्ट नसल्याने किंमत 
निर्देशांकानुसार ११.९९ % वाढ झालेली आहे. त्याचप्रमाणे, मुळ प्रशासकीय मान्यतेमध्ये जी. एस. टी. 
या बाबीची अंतर्भुत नसल्याने GST १२% वाढ झाली आहे. या तरतूदींचा अंदाजपत्रकामध्ये समावेश 
केल्याने पंचायत समिती, दिग्रस (जि. यवतमाळ) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या 
रू.४९१.६५ लक्ष इतक्या मुळ प्रशासकिय मान्यतेमध्ये ७३.७१ लक्ष (१४.९९ टक्के) इतकी वाढ झालेली 
आहे. यास्तव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांनी दिग्रस पंचायत 
समिती (जि. यवतमाळ) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या रू.५६५.३६ लक्ष इतक्या 
अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केलेली आहे. 


०३. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांनी सादर केलेल्या 
प्रस्तावाच्या छाननी अंती, पंचायत समिती, दिग्रस (जि. यवतमाळ) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत 
बांधकामाच्या रूपये ५६५.३६ लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

पंचायत समिती, दिग्रस (जि. यवतमाळ) येथीळ नवीन प्रशासकीय इमारत 
बांधकामाच्या मुळ प्रशासकीय मान्यता रू.४९१.६५ लक्ष रकमेमध्ये रू.७३.७१ लक्ष इतकी वाढ करून 
रू.५६५.३६ लक्ष इतक्या रकमेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास, या शासन निर्णयान्वये सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. पंचायत समिती, दिग्रस (जि. यवतमाळ) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या मुळ 
प्रशासकीय व सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकाचा तुलनात्मक गोषवारा गोषवारा 
पुढीलप्रमाणे आहे. 


General Abstract For Construction of Digras P. ७. Administrative Building Revise A. A. Dist. Yavatmal 
Sr. Description of Item As per A.A. (In | As per Revise Saving (In Excess (In Rs.) 
No. Rs.) (In Rs.) Rs.) 
1 2 3 4 5 a ae 
1 Cost of Building proper 39971255.00 44325777.00 | 0.00 4354522.00 
2 Add 11 % for Electrification 4396838.00 1719035.00 2677803.00 | 0.00 
3 Add 8 % for Water Supply &| 3197700.00 ae 3197700.00 ae 
Sanitation 
4 Add for Rain Water Harvesting & 799425 .00 Loe 799425 .00 aa 
Fire Fighting 
5 Add 2 % Computerization 799425 .00 [O00 | 799425 .00 | 000 | 
| 6 | Add 11.99 % for Price Variation } 4617735.00 | 0.00 | 4617735.00 
7 Add 12 % for G.S.T. Charges 5873221.00 | 0.00 5873221.00 
Total 49164643.00 56535768.00 7474353.00 14845478.00 
Additional Ammount (Total Column 6- 
ciel ६) 5) ५५6 4. 
Total 4,91,64,643/- 5,65,35,768/- 14.99 % वाढ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२३/प्र. क्र. २५३/बांध-४ 


०३. उपरोक्त बांधकामासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर 
अनुदान स्वरूपात, टप्प्या-टप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, तो उपलब्धतेनुसार 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (BDS) द्वारे वितरीत करण्यात येईल. पंचायत समिती, दिग्रस (जि. 
यवतमाळ) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी आतापर्यंत वितरीत करण्यात आलेला 
रू.४९१.६५ लक्ष इतका निधी वजा जाता उर्वरित रू.७३.७१ लक्ष इतका निधी जिल्हा परिषदेला देय 
राहील. यावरील खर्च "२५१५-इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, पंचायती राज ३१ सहाय्यक 
अनुदाने (०१) (०३) जिल्हा परिषदांच्या इमारती बांधकामासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने 
(२५१५ 0043)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


०४. प्रस्तुत कामात पुन:श्च कोणतीही भाववाढ यापुढे देय होणार नाही. सुधारित 
प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत लेखे अंतिम करण्यात यावेत. 


०५. प्रस्तुतचा शासन निर्णय हा वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उप 
विभाग-पाच, अनुक्रमांक ९, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ 
स्तंभ- ५ खाली, प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरून निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या फ७%७.॥194॥11991114.४0०.11 या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०११४००१४५९२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 
p RA S H A N T DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e 


Vi N AY A KR AO 814db5f8c505422af66a5628314537e, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01FF72F5CAE 
5FDDC4F8C964F3AFC6B6249294AD88EC870D, 
p All | cn=PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


) मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
) प्र.स. (ग्रा. वि. व पं. रा.), मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

) 

) 

) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई /महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती विभाग, अमरावती. 
मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२३/प्र. क्र. २५३/बांध-४ 


७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 

८) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 

९) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 

१०) कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 

११)जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा यवतमाळ. 

१२) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 

१३) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 

१४ जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, यवतमाळ. 

१५) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, दिग्रस, जि. यवतमाळ. 

१६) सभापती, पंचायत समिती, दिग्रस, जि. यवतमाळ. 
) 
) 
) 
) 
) 


१७) वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

१८)नियोजन विभाग (का.१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१९) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३), मंत्रालय, मुंबई. 

20) कार्यासन वित्त-१ व योजना-७, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१)निवडनस्ती, कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


